RNI No. MAHBIL /2009/31747 





महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक-ल 








वर्ष ७, अंक ९] मंगळवार, मार्च २३, २०२१९/चैत्र २, शके १९४३ [पृष्ठे ३, किमत : रुपये १६.०० 








असाधारण क्रमांक १० 
प्राधिकृत प्रकाशन 


(केंद्रीय) औद्योगिक विवाद अधिनियम व मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम यांखालील 
(भाग एक, चार-अ, चार-ब आणि चार-क यांमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचना, आदेश व निवाडे यांव्यतिरिक्त) 
अधिसूचना, आदेश व निवाडे. 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २३ मार्च २०२१. 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र सहाय्यक उपक्रम (खास उपबंध) अधिनियम, १९५८. 


क्रमांक बीआरयु-२०१९/प्र.क्र.६४/उद्योग-१०.--महाराष्ट्र सहाय्यक उपक्रम (खास उपबंध) अधिनियम (१९५८ चा ९६), कलम ३ आणि 
कलम ४ चे पोट-कलम (१) खंड (अ) उप खंड (चार) याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या शक्‍तीचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे,-- 


(अ) असे घोषित करीत आहे को, बेकारी निवारण्याचा एक उपाय म्हणून ज्याला राज्य शासनाने सामुहिक प्रोत्साहन योजना-१९९३ अंतर्गत 
रु.५२,००,००० (रुपये बावन्न लक्ष फक्त) विक्रीकर प्रोत्साहने मंजूर केले आहेत, त्या मे.डोनम Sy इंजिनिअर्स प्रा. लि., नाशिक ज्याचे नोंदणीकृत 
कार्यालय, के-१, एम.आय.डी.सी., सातपूर, जिल्हा नाशिक येथे आहे. (ज्याला यात यापुढे “सहायक उपक्रम” म्हणून संबोधण्यात आले आहे.) 
त्याला बेकारी निवारण्याचा एक उपाय म्हणून यास महाराष्ट्र सहायक उपक्रम (खास उपबंध) अधिनियम, १९५८ अन्बये दिनांक २३ मार्च, २०२१ 
रोजी सुरू होणाऱ्या आणि दिनांक २२ मार्च, २०२२ रोजी संपणाऱ्या (दोन्ही दिवस धरून) एक वर्षाच्या कालावधीसाठी “सहायक उपक्रम” म्हणून 
घोषित करीत आहे; आणि 


(ब) असे निदेश देत आहे कौ, उक्त सहायक उपक्रमाच्या संबंधात आणि उक्त सहायक उपक्रम पुढील एक वर्षाच्या ज्या कालावधीत 
“सहायक उपक्रम” म्हणून चालू राहणार आहे त्या दिनांक २३ मार्च, २०२१ रोजी सुरू होणाऱ्या आणि दिनांक २२ मार्च, २०२२ रोजी संपणाऱ्या 
(दोन्ही दिवस धरून) एक वर्षाच्या कालावधीच्या संबंधात उपाजित किंबा संपादित होणारे कोणतेही हक्क, विशेषाधिकार, बंधने किंबा दायित्वे 
उक्त उपक्रमाच्या कामगारांसाठी, कर्मचारी भविष्य Fate निधी आणि संकोर्ण तरतूदी अधिनियम, १९५२ (१९५२ चा १९) आणि महाराष्ट्र जमीन 
महसूल संहिता, १९६६ (१९६६ चा महा. ४१) महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, उपजीविका ब नोकऱ्या यावरील कर अधिनियम, १९७५ (१९७५ 
चा महा. १६) राज्य कामगार विमा महामंडळाच्या देय रकमा आणि महाराष्ट्र मूल्यवबर्धीत कर अधिनियम, २००२ (HERTS IX ook अन्बये 
पत्करलेली कोणतीही दायित्वे), अन्वये उपाजित अथवा पत्करलेली कोणतीही बंधने किंबा दायित्वे खेरीज करून आणि जी बंधने किंवा 


भाग एक-ल---१०-१ (१) 


र्‌ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मार्च २३, २०२९/चैत्र २, शके १९४३ 


दायित्वे दिनांक २३ मार्च, २०२१ च्या पूबी उपाजित अथवा पत्करलेली असतील त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी असलेली कोणतीही उपाययोजना 
निलंबित केली जाईल आणि कोणतेही न्यायालय, न्यायाधिकरण, अधिकारी किंवा प्राधिकरण यांच्यापुढे असलेली त्यांच्या संबंधातील सर्व कार्यवाही 
स्थगित केली जाईल. राज्य शासनाने मुंबई सहाय्यक उपक्रम (खास उपबंध) अधिनियमाच्या अनुषंगाने सुधारणा अथवा निर्णय घेतल्यास 
ते संरक्षण कालावधीमध्ये राबविणे हे घटकास अनिवार्य असेल. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


संजय देगांवकर, 
शासनाचे सहसचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मार्च २३, २०२९/चैत्र २, शके १९४३ 3 


INDUSTRIES, ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya, 
Mumbai 400 032, dated the 23rd March 2021. 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA RELIEF UNDERTAKINGS (SPECIAL Provisions) Act, 1958. 


No. BRU-2019/C.R.64/Ind.10.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 
3 and sub-clause (iv) of clause (a) of sub-section (1) of section 4 of the Maharashtra Relief 
Undertakings (Special Provisions) Act (XCVI of 1958), the Government of Maharashtra hereby,— 


(a) declares that, the industrial undertaking called “Messers Donum Dieu Engineers Pvt. 
Limited, having its registered office at K-1, MIDC, Satpur, Nashik (hereinafter referred to as “the 
said relief undertaking”), to which the Sales Tax Incentives of Rs. 52,00,000 (Rupees Fifty Two 
Lakhs only) has been provided by the Government of Maharashtra under the Package Scheme of 
Incentives-1993, shall, for a period of one year commencing on the 23rd March, 2021 and ending 
on the 22nd March, 2022 (both days inclusive), be conducted to serve as a measure of preventing 
unemployment; and 


(0) directs that, in relation to the said relief undertaking and in respect of the said period of 
one year commencing on the 23rd March, 2021 and ending on the 22nd March, 2022 (both days 
inclusive), for which the said relief undertaking continues as such, any rights, privileges, obligations 
or liabilities (except the obligations or liabilities incurred in favour of workmen of the said relief 
undertaking, the dues of the Employee’s State Insurance Corporation and any liabilities incurred 
under the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the 
Maharashtra Land Revenue Code, 1966 (Mah.XLI of 1966), the Maharashtra State Tax on 
Professions, Trades, Callings and Employments Act, 1975 (Mah. XVI of 1975) and the Maharashtra 
Value Added Tax Act, 2002 (Mah. IX of 2005), accrued or incurred before the 23rd March, 2021 and 
any remedy for the enforcement thereof shall be suspended and all proceedings relating thereto 
pending before any court, tribunal, officer or authority shall be stayed: 


Provided that, the said relief undertaking shall adopt all necessary reforms mandatorily as 
decided by the State Government during the relief undertaking period. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


SANJAY DEGAONKAR, 
Joint Secretary to Government. 





ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, 
RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, 
NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


